शिक्षण संचालनालयाची पुनर्रचना करुन शिक्षण 
संचालनालय (योजना) कार्यालयाची निर्मिती 
तसेच जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (योजना) 
कार्यालयाची निर्मिती- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. आढावा २०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 
चौथा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई 
दिनांक:- २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक आढावा २०२२/प्र.क्र.४७/ 
प्रशा-५,दिनांक २२.०६.२०२२ 
२) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक आढावा२०२२/प्र.क्र.४७/ 
प्रशा-५,दिनांक ११.१०.२०२२ 


शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक २२.६.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शालेय शिक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखालील अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाचे नामांतर शिक्षण 
संचालनालय (योजना) असे करुन प्राथमिक शिक्षण संचालनालय तसेच माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण संचालनालय यांचेकडील योजना, शिक्षण संचालनालय (योजना) यांचेकडे वर्ग 
करण्यात आल्या आहेत. तसेच विभागाच्या योजना जिल्हास्तरावर राबविण्याकरिता एकूण ३५ 
जिल्हयांमध्ये शिक्षणाधिकारी (योजना) यांचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. सदर शासन 
निर्णयामध्ये दिनांक ११.१०.२०२२ रोजीच्या श्रुध्दीपत्रकान्वये त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या 
आहेत. 
२. शासन निर्णय दिनांक २२.६.२०२२ रोजीच्या शासननिर्णयामध्ये आणखीन काही सुधारणा 
करणे आवश्‍यक असल्याने, पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत. 

शासन निर्णय दिनांक २२.६.२०२२ मधील मधील परि.६ मध्ये नमूद तक्‍त्यामधील अ.क्र.४ 
पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ. | पदाचे नाव । गट | वेतनश्रेणी | स्थायी/ । पद- । समान वेतन श्रेणीतील पद उपलब्ध 


क्र अस्थायी संख्या | करुन दिलेली माहिती 
४ | निम्नश्रेणी ।क । एस-१४ स्थायी ।५ शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
लघुलेखक ३८६००- | अस्थायी ।३० | आस्थापनेवर वर्ग करण्यात आलेली 
१२२८०० | एकूण ३५ शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) 
आस्थापने लघुलेखक व 


लघुलेखक निम्नश्रेणी पदनामाची 
२९ पदे (५ स्थायी व २४ अस्थायी) + 
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील 
संशोधन सहायकांची २ पदे --राज्य 
आंग्लभाषा अध्यापक संस्था, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा २०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 


औरंगाबाद येथील लघुलेखक 
निम्नश्रेणीची २ पदे + राज्य विज्ञान 
शिक्षण संस्था, नागपूर येथील 
ळलघुलेखकाचे १ पद + व्यवसाय 
मागदर्शन व निवड संस्था, मुंबई 
येथील ग्रंथपाळाचे १ पद अशी 
समकक्ष वेतनश्रेणीतील एकूण ६ 
पदे मिळून ३५ निम्नश्रेणी 
लघुलेखकांची पदे शिक्षणाधिकारी 
योजना कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात 
येत आहेत. 


त्याऐवजी तो पुढीलप्रमाणे सुधारित करुन वाचण्यात यावा. 


अ. | पदाचे नाव । गट | वेतनश्रेणी | स्थायी/ । पद- | समान वेतन श्रेणीतील पद उपलब्ध 


क्र. अस्थायी । संख्या । करुन दिलेली माहिती 
४ ।निम्नश्रेणी jo | एस-१४ | स्थायी षु शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
लघुलेखक ३८६००- । अस्थायी ।३० | आस्थापनेवर वर्ग करण्यात आलेली 


१२२८०० | एकूण ३५ शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण 
आस्थापने लघुलेखक व लघुलेखक 
निम्नश्रेणी पदनामाची २८ पदे (५ 
स्थायी व २३ अस्थायी) -- प्राथमिक 
शिक्षण संचालनालयातील संशोधन 
सहायकांची २ पदे --राज्य आंग्लभाषा 
अध्यापक संस्था, औरंगाबाद येथील 
लघुलेखक निम्नश्रेणीची २ पदे + 
राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर 
येथील लघुलेखकाचे १ पद + 
व्यवसाय areata व निवड संस्था, 
मुंबई येथील ग्रंथपालाचे १ पद-- राज्य 
शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, 
मधील निम्नश्रेणी लघुलेखकाचे १ 
अस्थायी पद अशी समकक्ष 
वेतनश्रेणीतील एकूण ७ पदे मिळून 
३५ निम्नश्रेणी लघुलेखकांची पदे 


शिक्षणाधिकारी योजना 
कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात येत 
आहेत. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा २०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 


३. तसेच, झासन निर्णय दिनांक २२.६.२०२२ मधील मधील परि.६ मध्ये नमूद तक्‍्त्यामधील 
अ.क्र.६ पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ. पदाचे नाव गट | वेतनश्रेणी | स्थायी/ | पद | समान वेतन श्रेणीतील पद 


क्र. अस्थायी || सं उपलब्ध करुन दिलेली 
ख्या माहिती 
६. । लिपिक- क| एस-६ : स्थायी २ | शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
टंकलेखक १९९००- आस्थापनेवर वर्ग करण्यात 
६३२०० आलेली शिक्षणाधिकारी 


(निरंतर शिक्षण) आस्थापने 
वर कनिष्ठ लिपिक 
पदनामाची ७१ पदे (स्थायी 
२ व अस्थायी ६९) मंजूर 
होती, त्यापैकी शा.नि., 
दि.२७/११/२०१७ अन्वये २ 
अस्थायी | ६८ । पदे पालघर येथे वर्ग 
करण्यात आली आहेत. 
उर्वरित ६९ पदे (स्थायी २ व 
अस्थायी ६७ पदे) 
शिक्षणाधिकारी योजना 
कार्यालयाकडे वर्ग 
करण्यात येत आहेत. 
याव्यतिरिक्त व्यवसाय 
areas व निवड संस्था, 
एकूण | लातूर येथील १ पद मिळून 
एकूण ७० लिपिक- 


टंकलेखक पदे 
शिक्षणाधिकारी योजना 
कार्यालयाकडे वर्ग 
करण्यात येत आहेत. 


त्याऐवजी तो पुढीलप्रमाणे सुधारित करुन वाचण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा २०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 


अ. पदाचे नाव । गट | वेतनश्रेणी । स्थायी/ | पद | समान वेतन श्रेणीतील पद 


क्र. अस्थायी सं उपलब्ध करुन दिलेली 
ख्या माहिती 
६. । लिपिक- क | एस-६: स्थायी २ | शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) 
टंकलेखक १९९००- आस्थापनेवर वर्ग करण्यात 
६३२०० आलेली शिक्षणाधिकारी 


(निरंतर शिक्षण) आस्थापने 
वर कनिष्ठ लिपिक 
पदनामाची ७१ पदे (स्थायी 
२ व अस्थायी ६९) मंजूर 
होती, त्यापैकी झा.नि., 
दि.२७/११/२०१७ अन्वये १ 
अस्थायी | ६८ । पदे पालघर येथे वर्ग 
करण्यात आले आहे. 
आहेत. उर्वरित ७० 
लिपिक-टंकलेखक (स्थायी 
२ व अस्थायी ६८ पदे) पदे 
शिक्षणाधिकारी योजना 
एकूण दि कार्यालयाकडे वर्ग 
करण्यात येत आहेत. 


: सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२२११५५४४५६५२१ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH 
BASAVESHWAR 
MAMADAPURE 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१.आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२.संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महराष्ट्र, पुणे 
३.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
४.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आढावा २०२२/प्र.क्र.४७/प्रशा-५ 
५.संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६.संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७.संचालक, शिक्षण संचालनालय (योजन) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
९.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१०सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
११.सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना) शिक्षण 
१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१५.निवड नस्ती/ प्रशा-५. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


